वाचा - 


अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषन 
विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या 
अस्थापनेवर महिला अत्याचार प्रतिबंधक कक्ष 
येथे वर्ग करण्यात आलेल्या १० अस्थायी 
पदांना दिनांक ०१.१०.२०१६ ते दिनांक 
२८.०२.२०१७ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पीसीआर-१०१३/प्र.क्र.५८०/विशा-६ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: १७ नोव्हेंबर, २०१६ 


शासन निर्णय गृह विभाग, क्रमांकः टिआरए-०१०३/सीआर-१६/पोल-८, 

दिनांक २२.०९.२००३ 

पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं/२५/६१३४/मुवा/ 
पोल-८/म.अ.प्र.क्र./पोमसं/२००३,दिनांक १९.१२.२००३ 

शासन निर्णय, गृह विभाग,क्रमांक टिआरए-०१०३/६६९/सीआर-७, दिनांक २७.०९.२००२ 
शासन निर्णय गृह विभाग,क्रमांक टिआरए-०१०३/प्र.क्र.१६/विजा-६, 

दिनांक ३१.०१.२००४, ३१.०३.२००४ व २८.०९.२००४. 

शासन निर्णय, गृह विभाग,क्रमांक -पीसीआर-१०१३/प्र.क्र.५८०/विशा-९, दि.२४.०३.२०१४ 
शासन निर्णय, गृह विभाग,क्रमांक -पीसीआर-१०१३/प्र.क्र.५८०/विशा-९, दि.२७.०३.२०१५ 
शासन निर्णय क्रमांक - पीसीआर-१०१३/प्र.क्र.५८०/विशा-६, दि.१.३.२०१६. 

पोलीस महासंचालक,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमस २६ ब/६१४३/अपोमसं 
(गुअविपुणे)१४/२०११, दिनांक ८.९.२०१६ 

वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/वित्तीय सुधारणा-१, 

दिनांक २१ सप्टेंबर, २०१६ 


शासन निर्णय- 


पोलीस आयुक्त, नागपूर यांच्या आस्थापनेवरील महिला अत्याचार प्रतिबंध कक्ष हे उपरोक्‍त 


शासन निर्णयानुसार अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचे 
आस्थापनेवर वर्ग करण्यात आलेले आहे. सदर कक्षासाठी असलेल्या १० अस्थायी पदांना संदर्भ क्रमांक 
७ च्या शासन निर्णयान्वये दिनांक ०१.०३.२०१६ ते दिनांक ३०.०९.२०१६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली 


होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः पीसीआर-१०१३/प्र.क्र.५८०/विशा-६ 


२. या शासन निर्णयाव्दारे यासोबतच्या प्रपत्र "अ" मध्ये दर्शविळेल्या एकूण १० (दहा) अस्थायी 
पदांना संदर्भ क्र.९ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयानुसार पुढील अटींच्या अधीन राहून दिनांक 
०१.१०.२०१६ ते दिनांक २८.२.२०१७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास शासनाची मंजुरी देण्यात येत आहे. 
कोणत्याही परिस्थितीत पदांचा आढावा घेऊन सुधारित आकृतिबंध दि.३१.१२.२०१६ पूर्वी 
निश्चित न केल्यास मुदतवाढीअभावी सदर अस्थायी पदांच्या वेतनाचा प्रश्न उद्भवल्यास त्याची सर्वस्वी 
जबाबदारी पोलीस महासंचालक कार्यालयाची राहील.. 
३. यासाठी होणारा खर्च "मागणी क्र.बी.-१, २०५५ पोळीस-(१०१)-गुन्हे अन्वेषण व दक्षता (००)(०४) 
गुप्तवार्ता विभाग" व मागणी क्रमांक बी-१,२०५५ पोलीस ००१ संचालन व प्रशासन (००)(०१) पोळीस 
निरीक्षणालय" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा आणि तो सन २०१५-२०१६ व सन २०१६- 
२०१७ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर होणा-या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/वित्तीय 
सुधारणा-१, दिनांक २१ सप्टेंबर, २०१६ अन्वये मिळालेल्या आदेशानुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे.. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६१११७१५५७५३६९२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ढ oe Digitally signed by Shivaji Baburao 

S h IVaJ | Chavan 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Home, postalCode=400032, 

B a b 1 fa (0 st=Maharashtra, 
2.5.4.20=9aa522e32450ec03b47343bc96 
3097b0e134f043fb205f2e97595f145aaf4d 

C h aVa ‘al 73, cn=Shivaji Baburao Chavan 
Date: 2016.11.17 16:06:29 +05'30' 

(शिवाजी चव्हाण) 


कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
३. महासंचालक व US महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
(पदांचा आढावा घेण्याचा प्रस्ताव तात्काळ सादर करावा) 
४. अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
६. सह सचिव, पोल-३,गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७. सर्व परिक्षेत्रीय विशोष पोलीस महानिरीक्षक/सर्व पोळीस आयुक्‍त/जिल्हा पोलीस अधिक्षक 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पीसीआर-१०१३/प्र.क्र.५८०/विशा-६ 


८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१०.वित्त विभाग (व्यय-७/अर्थसंकल्प-१९), मंत्रालय, मुंबई 
११.कार्यासन अधिकारी, बीयुडी-१/पोल-३,गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२.निवड नस्ती/विझा-६. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


area निर्णय क्रमांक - पीसीआर-१०१३/प्र.क्र.५८०/विज्ा-६, दिनांक - १७ नोव्हेंबर, २०१६ चे सहपत्र 
प्रपत्र - अ 


पोलीस आयुक्‍त, नागपूर यांचेकडून अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या 
आस्थापनेवर महिला अत्याचार प्रतिबंधक कक्ष येथे वर्ग करण्यात आलेल्या खालील विवरणपत्रात दर्डाविलेल्या 
१० अस्थायी पदांना दिनांक ०१.१०.२०१६ ते २८.०२.२०१७ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबतचे प्रपत्र- अ. 


अ.क्र. | पोलीस विषय पदे निर्माण | मागील वर्षात मुदतवाढ 
महासंचालक यांचा केल्याचा देण्यासंदर्भातीळ शासन 
नस्ती क्रमांक प्रस्तावित पदे area निर्णय | निर्णय 
पदनाम पदसंख्या 
१ २ ३ 8 दु & 9 
q क्रमांक महिलांवर होणा- | १विशेोष पोलीस १ शासन निर्णय | शासन fora क्र. 
पोमसं/२४/६१८/३ | या अत्याचारास | महानिरीक्षक क्रमांक : | पीसीआर-१०१३/ 
/महिला अत्याचार | प्रतिबंध टिआरए प्र.क्र.५८०/विशा-६, 
ate 2) पोळीस उप ees 
धक करण्यासाठी as q ४२/पोल-८, दिनांक २७.३.२०१५ 
अधिक्षक दिनांक 
कक्ष/पोल-८, पोळीस विभागात दिनांक 
दिनांक स्वतंत्र कक्षाची | 3) कार्यालय १ ३०.०१.२००१ 
०५.०७.१९९६ स्थापना अधिक्षक 
करण्याबाबत १ 
४ & निम्नश्रेणी 
लघुलेखक ; 
५ वरिष्ठश्रेणी 
लिपिक २ 
&) कनिष्ठ वं 
लिपिक 
७) पोळीस शिपाई २ 
चालक 
८) चपराझी 
एकुण Ld 


